RNINo.MAHBIL / 2009 / 31747 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग एक - ल 


वर्ष ६, अंक ७ ] 


सोमवार , फेब्रुवारी १०, २०२० / माघ २१, शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे ४, किंमत : रुपये १६.०० 


असाधारण क्रमांक १२ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
(केंद्रीय) औद्योगिक विवाद अधिनियम व मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम यांखालील 
( भाग एक , चार - अ, चार - ब आणि चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचना, आदेश व निवाडे यांव्यतिरिक्त ) 

अधिसूचना, आदेश व निवाडे . 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १० फेब्रुवारी २०२० 

अधिसूचना 


~ 


कारखाने अधिनियम , १ ९ ४८ . 


संचालक , 


क्रमांक एफएसी-२०१९/ प्र.क्र .२५३ / काम - ४. - कारखाने अधिनियम , १९ ४८ ( १९ ४८ चा ६३ ) याच्या कलम ११२ व कलम ११५ अन्वये 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थ करणा- या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने सुधारित 
करण्याचे योजिलेल्या महाराष्ट्र कारखाने नियम , १९ ६३ या नियमांचा पुढील मसुदा, त्यामुळे बाधा पोहचण्याची शक्यता असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या 
माहितीकरिता, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११५ च्या उप - कलम ( १) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे, याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे, आणि याद्वारे 
अशी नोटीस देण्यात येत आहे की , उक्त मसुदा, महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून पंचेचाळीस दिवसांच्या 
समाप्तीनंतर विचारात घेण्यात येईल . 

२. उपरोक्त कालावधी समाप्त होण्यापूर्वी, उक्त मसुद्याच्या संबंधात कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या कोणत्याही हरकती किंवा सूचना, 

औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, कामगार भवन, पाचवा मजला, ब्लॉक -ई, सी -२० , वांद्रे-कुर्ला संकुल , वांद्रे ( पूर्व), मुंबई-४०० 
०५१ यांच्याकडे प्राप्त होतील , त्या शासन विचारात घेईल . 

नियमांचा 

मसुदा 
या नियमांना महाराष्ट्र कारखाने ( सुधारित ) नियम, २०२० म्हणता येतील. 
२ . महाराष्ट्र कारखाने नियम, १९ ६३ च्या प्रकरण ३ च्या विद्यमान नियम १८ - अ ऐवजी नवीन नियम १८ - अ खालीलप्रमाणे लागू होतील : 

( १) धोकादायक प्रक्रिया आणि कामामध्ये किंवा घातक प्रक्रियेमध्ये काम करणारे कामगार वगळता कारखान्यातील प्रत्येक कामगारांची 
वैद्यकीय तपासणी वर्षातून एकवेळा नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिक जो बॅचलर ऑफ मेडिसिन आणि बॅचलर ऑफ सर्जरी ( MBBS ) ही पदवी 
व औद्योगिक आरोग्य ( DIH ) ही पदविका धारक किंवा महानिदेशक , कारखाने सलाह सेवा आणि श्रम संस्थान ( DGFASLI) किंवा राज्य शासनाची 
मान्यता असलेले असोशिएट फेलो ऑफ इंडस्ट्रीयल हेल्थ ( AFIH ) हे प्रमाणपत्र धारक आहे त्याच्याकडून झाली पाहिजे. तसेच तो भारतीय वैद्यक 
परिषद (IMC ) किंवा महाराष्ट्र वैद्यक परिषद ( MMC ) कडे नोंदणी केलेला असावा. 


१ . 


भाग एक - ल - १२-१ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, फेब्रुवारी १०, २०२० / माघ २१, शके १९ ४१ 
( २ ) या नियमाअंतर्गत केलेल्या वैद्यकीय तपासणीची नोंद फॉर्म - ७ अ मध्ये ठेवण्यात येईल आणि कारखाने निरीक्षकास सादर करण्यात 
येईल व नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकाकडून फॉर्म -७ अ प्राप्त झाल्यावर तो सात दिवसाच्या आत कारखान्याच्या भोगवटादाराने संचालनालयाच्या 
संकेतस्थळावर प्रविष्ठ ( Upload ) करावा . 

( ३ ) कामगारांची आरोग्य स्थिती प्रमाणित करण्यासाठी नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकाने कामगाराचे कामाचे स्वरूप किंवा कामाचे 
वातावरण लक्षात घेऊन आवश्यक त्या वैद्यकीय चाचण्या कराव्यात . 

( ४ ) सदर वैद्यकीय तपासण्यासाठी लागणारे शुल्क कारखान्याच्या भोगवटादाराने नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकाला दिले पाहिजे . 

( ५ ) कारखान्यामध्ये करावयाच्या वैद्यकीय तपासण्यासाठी कारखान्याच्या भोगवटादाराने व्यवस्थित स्वच्छ केलेली, पुरेसे वायूविजन व 
प्रकाश असलेली आणि टेबल व खुर्चीयुक्त असलेली खोली उपलब्ध करून दिली पाहिजे. 

( ६ ) कोणत्याही कामगाराच्या वैद्यकीय तपासणीचे व चाचण्यांचे अहवाल आणि नोंदवही शेवटच्या वैद्यकीय तपासणीपासून तीन वर्षाच्या 
कालावधीसाठी कारखान्याच्या भोगवटादाराने जतन केले पाहिजे आणि कारखाने निरीक्षकाने मागणी केल्यावर सादर केले पाहिजे . 


नमुना ७ - अ 


( नियम १८ - अ पहा) 


आरोग्य नोंदणी 


( कारखान्यांतील धोकादायक ऑपरेशन्स आणि प्रक्रियाकिंवा घातक प्रक्रियेत काम करणा- या कामगारांव्यतिरिक्त इतर व्यक्तींसाठी ) 


कारखान्याचे नाव व पत्ता : 


अ.क्र . विभाग कामगाराचे लिंग वय ( शेवटच्या सध्याच्या 
नाव 

जन्म दिनांका 

कामाच्या 
वेळी) नोकरीची 

तारीख 


कामाचे किंवा वैद्यकीय 
व्यवसाय तपासणीची 
स्वरूप 

तारीख 


वैद्यकीय कामगारांचे कामगारांची | नोंदणीकृत 
तपासणीच्या आरोग्य आरोग्य वैद्यकीय 
वेळी लक्षणे/ तपासण्या 

स्थिती / 

व्यावसायिकाची 
चिन्हे साठी घेण्यात आजार 
आलेली चाचणी 

दिनांक 
( ९ ) ( १० ) ( ११ ) ( १२ ) 


सही व 


( १ ) । ( २ ) 


( ३ ) 


३ 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


( ७ ) 


( ८ ) 


टीप : मी प्रमाणित करतो की मी वर उल्लेख केलेल्या व्यक्तीची वैयक्तिकपणे तपासणी केलेली आहे . 


दिनांक : 


नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकाची नाव व स्वाक्षरी 
म.वै.प्र नोंदणी क्रमांक वैधता 


ठिकाण : 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


डॉ . श्री . ल. पुलकुंडवार, 

शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, फेब्रुवारी १० , २०२० /माघ २१, शके १९ ४१ 


ev 


In pursuance of clause (3 ) of Article 348 of the Constitution of India , the following translation in 
English of the Government Notification , Industries, Energy and Labour Department No. FAC.2019 / 
C.R.253 /Lab -4 ,dated the 10th February 2020 is hereby published under the authority of the Governor of 
Maharashtra . 


By order and in the name ofGovernor of Maharashtra , 


DR . S. L. PULKUNDWAR , 
Deputy Secretary to Government. 


INDUSTRIES, ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 10th February 2020 


NOTIFICATION 


FACTORIES ACT , 1948. 


No.FAC.2019 / C.R.253 / LAB -4. — The following draft of rules further to amend the Maharashtra 
Factories Rules , 1963 (hereinafter referred to as “ the principal Rules ” ), which the Government of Maharashtra 
proposes to make in exercise of the powers conferred by section 112 and 115 of the Factories Act, 1948 (63 
of 1948 ), in its application to the State of Maharashtra and clause (3 ) of section 23 of the General Clauses 
Act, 1897 (X of 1897 ) and of all other powers enabling it in that behalf , is hereby published as required by 
sub -section ( 1) of section 115 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby ; 
and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration by the Government of 
Maharashtra on or after the expiry of forty - five days from the date of publication of this notification in the 
Maharashtra Government Gazette . 


2. Any objection or suggestion , which may be received by the Director, Directorate of Industrial 
Safety and Health , Kamgar Bhavan , 5th Foor, Block - E , C - 20 , Bandra -Kurla Complex , Bandra ( E ), 
Mumbai 400 051 , on or before the expiry of the abovesaid period from any person with respect to the said 
draft , will be considered by the Government. 


DRAFT RULES 


1 . 


These rules may be called the Maharashtra Factories (Amendment) Rules, 2020 . 


2 . In chapter III of Maharashtra Factories Rules, 1963, for the existing rule 18A , the following new 
rule 18 - A shall be substituted , namely : 


18 - A -Medical examinations of workers: 


(1) Every worker in the factory except workers engaged in dangerous operations and processes or 
hazardous processes shall be medically examined once in a year by a registered medical practitioner possessing 
a degree of Bachelor ofMedicine and Bachelor of Surgery (MBBS) and Diploma in Industrial Health (DIH ) 
or posses a certificate of Associate fellow of Industrial Health (AFIH ) approved by Directorate General 
Factory Advice Service and Labour Institute or State Government. He should be registered with medical 
Council of India or Maharashtra Medical Council . 


( 2 ) Record of medical examination conducted under this rule shall be maintained in form 7 - A and 
shall furnish to the inspector and also uploaded by Occupier online on department website within seven 
days of receipt of form 7 - A from the registered medical practitioner. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, फेब्रुवारी १०, २०२० / माघ २१, शके १९४१ 


( 3) Registered medical practitioner shall conduct medical tests required to ascertain health status of 
worker depending on his nature of work or work environment. 


(4 ) The fees to be paid for medical examination shall be payable to the registered medical practitioner 
by the occupier. 

(5 ) The Occupier of a factory shall provide for the purpose of medical examination to conduct at the 
factory a room which shall be properly cleaned and adequately ventilated and lighted and furnished with a 
table and chairs. 


(6 ) The Occupier of a factory Shall preserved a register or record of medical examination and tests of 
any workers for a period of three years after the last medical examination and shall be produced before the 
Inspector on demand. 


FORM 7 - A 


( See Rule 18 - A ) 


Health Register 


(In respect of persons employed in factories except workers engaged in dangerous operations and 

processes or hazardous processes) 


Name and address of the factory 


Name of 


Sex 


Sr. De 
No. part 

ment 


worker 


Age 

(last 
birth 
day ) 


Date of Nature of Date of Symptoms/ Test health Signature of 
employ job or medical Sign conducted status of registered 
ment of occupation examina observed to ascertain workers / medical 
present 

tion during health of disease practitioner 
work examina worker 

with date 
tion 
(6 ) (7 ) ( 8 ) (9 ) 

(10 ) (11) ( 12 ) 


( 1) (2 ) 


(3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


Note : I certify that I examined the person mentioned above personally . 


Name and Signature of registered medical practitioner 


Date : 
Place : 


MMC Registration No. 


valid upto 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


Dr. S. L. PULKUNDWAR , 


Deputy Secretry to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


